कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात 
पदोन्नती देणेबाबत. (कोकण-२ विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: १८ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७ मे, २०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृप/पदो./आस्था-४/७०२/२०२१, दि.२७.०८.२०२१ 


शासन आदेश :- 

कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना (वेतनश्रेणी एस-१३ रु.३५,४००- 
१,१२,४००) महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) (एस-१५ रु.४१,८००-१,३२,३००) या संवर्गात 
त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागात व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन 
राहून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | निवडसूची कर्मचाऱ्याचे नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झालेला ' पदोन्नतीने पदस्थापना 


तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 
| ३८/९७९ । HAA WHI ara, कृषि कोकण-२ मंडल कृषि अधिकारी, श्रीवर्धन, 
Gade argent कृषि अधिकारी ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड. 


उरण, जि. रायगड 


२ ४९/१००३ | YS रविद्र गोविद, कृषि पर्यवेक्षक, कोकण-२ मंडळ कृषि अधिकारी, खर्डी, ता. 


तालुका कृषि अधिकारी विक्रमगड शहापूर, जि. ठाणे. 
जि. पालघर 

३ ५३/१०५९ । घरत नागनाथ Garda, कृषि कोकण-२ मंडल कृषि अधिकारी, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी पोलादपूर, ता. पोलादपूर, जि. 
उरण, जि. रायगड रायगड 

४ ५४/१०६० । पाटील सुरेश आत्माराम, कृषि कोकण-२ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तळा, जि. रायगड. 
अधिकारी अलिबाग, जि. रायगड 

षु ५८/११०० । देशमुख जगदीश काशीनाथ, कृषि । कोकण-२ मंडळ कृषि अधिकारी, खालापूर, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. खालापूर, जि. रायगड 


पेण , जि. रायगड 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


अ.क्र. | निवडसूची Faroe नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झ पदोन्नतीने पदस्थापना 

तील क्रमांक व पदनाम विभाग 

/ ज्येष्ठता 

क्रमांक 

६१/११४५ । जगताप रविंद्र शामराव, कृषि कोकण-२ मंडल कृषि अधिकारी, शहापूर, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. शहापूर, जि. ठाणे 
वाडा, जि. पालघर 

६३/११४८ । मोहपे सतीश तुकाराम, कृषि कोकण-२ कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी सह-संचालक, ठाणे 
उल्हासनगर, जि. ठाणे 


२. सदर पदोन्नती ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 


३. सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठतेचा हक्क 
सांगता येणार नाही. 


४. संबंधित कृषि पर्यवेक्षक यांनी महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) पदावरील तात्पूरती पदोन्नती 
नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६, 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, दि.०१.०८.२०१९ मधील 
तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि पुढील 
दोन वर्षी (सन २०२१-२२ व २०२२-२३) होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या 
निवडसूचीत (सन २०२३-२४) कृषि अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 


५. सदर अधिकाऱ्यांची कृषि अधिकारी पदावरील तात्पूरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

६. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्शनास आणण्यात येते की, सा.प्र.वि. 


शासन अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसात पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


७. Hat (HAY), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


८. कोकण-२ महसूली विभाग वाटप झालेल्या सन २०२०-२०२१ च्या निवडसूचीतील क्रमांक १२ 
(श्री.कांबळे सुर्यकांत सिकंदर) आणि ९६ (श्री.ढंगारे राजेंद्र आनंदराव) या अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र कृषि सेवा 
गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील पदोन्नतीने पदस्थापनेचे sear स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


९. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११८१७४९०२२३०१ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by JYOTSNA SUNIL ARJUN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi 
2 


5.4.20=48807fd571 


bd08b7318°82f: 138: 
dd4563, p m=B6E9ECA936BF2CO3EESB083F338E65F7AF36F¢ 


|b4a938a342e23932200c3df8b0b 


jon) 
INumber=984B9ADBA8339F7D6208C334DDD686A8F076E25FFF19427CAA, 
CSBDOE7F88E592, cn=JYOTSNA SUNIL ARJUN 
20; 


(ज्योत्स्ना अर्जुन oft ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 4, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
९. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
१०. उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 

१२. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी 

१३. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. सर्व संबंधित अधिकारी 

१६. निवड नस्ती /१६अओ. 


-0 
— 
es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


